महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत धुळे, 

कोल्हापूर व लातूर जिल्हयातील विकास कामांना 

प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतत. 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र.एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर २०१९ 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन) निधी अधिनियम, २००१ दिनांक १८.०१.२०१७ 
रोजीच्या अधिसुचनेन्वये निरसित करण्यात आला आहे. तथापि, खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या रू.८.१२ कोटी एवढया निधीपैकी 
कोल्हापूर जिल्हयातील मंजूर तथा पूर्ण झालेल्या विकास कामांचा प्रलंबित निधी रू. ३,६२,१७,०००/- 
(तीन कोटी, बासष्ट लक्ष, सतरा हजार फक्त) शासन आदेशा दि.२६.२.२०१९ व दि.११.९.२०१९ अन्वये 
समायोजित करण्यात आलेला असून उर्वरित शिल्लक खनिज विकास निधी धुळे, कोल्हापूर व लातूर 
जिल्हयांकरिता रू.४.३० कोटी पर्यंतच्या मर्यादेत उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन आदेठा: 
खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या 

निधीमधून मा.लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेल्या विविध विकास कामांकरिता प्रस्तावित केलेल्या धुळे, 
कोल्हापूर व लातूर जिल्हयातील खाली नमुद केलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास कामांसाठी रू. 
४३०.०० लक्ष (रूपये चारशे तीस लक्ष फक्त) मर्यादेत अंदाजीत खर्चाच्या कामांना या आदेशान्वये 
प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरील कामांकरिता कार्यान्वयण यंत्रणा ही 
धुळे व लातूर जिल्हयाकरिता जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग व कोल्हापूर जिल्हयाकरिता कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही राहील. 


ता.साक्री, जिल्हा धुळे :- 
अ.क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव किमत (लक्ष) 

i . | मौजे भांडणे मौजे भांडणे ता.साक्री येथे गावांतर्गत रस्ता । १४.९९ 
काँक्रीटीकरण करणे 

२. | मौजे भांडणे मौजे भांडणे ता.साक्री येथे गावांतर्गत १४.९९ 
पेव्हरब्लॉक बसवीणे 

३. | मौजे दातर्ती मौजे दातर्ती ता.साक्री येथे खालच्या १४.९९ 
गावातील हनुमान मंदीराजवळ संरक्षण भिंत 
बांधणे 

४. | मौजे दातर्ती । मौजे दातर्ती ता.साक्री येथे हनुमान १४.९९ 
मंदीराजवळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन Seal HAH: एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


५. | मौजे दातर्ती मौजे दातर्ती ता.साक्री येथे समामंडप बांधणे । १०.०० 

६. | मौजे कावठे मौजे कावठे ता.साक्री येथे विठ्ठलवाडी ते १४.९९ 
जिरेथळ रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 

७. | मौजे कावठे मौजे कावठे ता.साक्री येथे नदीलगत संरक्षण । १४.९९ 
भिंत बांधणे 

८. | मौजे कावठे मौजे कावठे ता.साक्री येथे अमरधाम मध्ये १०.०० 
बैठकव्यवस्था करणे 

९. | मौजे सुरपान । मौजे सुरपान ता.साक्री येथे नदीलगत संरक्षण । १४.९९ 
भिंत बांधणे 

ea ०. मौजे सुरपान ।मोौजे सुरपान ता.साक्री येथे रस्ता १०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे 

a १. मौजे आष्टाने मौजे आष्टाने ता.साक्री येथे अमरधाम मध्ये १०.०० 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 

१२.। मौजे आष्टाने मौजे आष्टाने ता.साक्री येथे गावांतर्गत रस्ता । १४.९९ 
काँक्रीटीकरण करणे 

१३.| मौजे भामेर मौजे भामेर ता.साक्री येथे समाजभवन ते भिमाई | १४.९९ 
मतीमंद विदयालय पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण 
करणे 

१४.) मौजे भामेर मौजे भामेर ता.साक्री अमरधाम जवळ रस्ता १४.९९ 
काँक्रीटीकरण करणे 

१५.) मौजे भामेर मौजे भामेर ता.साक्री येथील अमरधाम मध्ये । १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 

१६.। मौजे भामेर मौजे भामेर ता.साक्री येथील भिमाई मतीमंद । १४.९९ 
विदयालय या शाळेला संरक्षण भिंत बांधणे. 

१७.। मौजे बल्हाणे मौजे बल्हाणे ता.साक्री येथे गाव अंतर्गत रस्ता १४.९९ 
काँक्रिटीकरण करणे. 

१८. मौजे बल्हाणे मौजे बल्हाणे ता.साक्री येथे भूमिगत गटार १४.९९ 
बांधकाम करणे. 

१९.) मौजे बल्हाणे मौजे बल्हाणे ता.साक्री येथील अमरधामला १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे. 

२०.| मौजे आष्टाने मौजे आष्टाने ता.साक्री येथे अमरधामला १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे. 

२१.| मौजे भामेर मौजे भामेर ता.साक्री येथे भिमाई मतीमंद १०.०० 
विदयालयास संरक्षण भिंत बांधणे 

एकूण २७४.८७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Seal HAH: एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


ता. हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 
२२.| मौजे पट्टण मौजे TEU] कोडोली ता.हातकणंगले, जि. २५.०० 
कोडोली कोल्हापूर येथे वार्ड क्र. ३ व ४ येथील अंतर्गत 
रस्ते व गटर्स/पेव्हिंग ब्लॉक्स करणे 
23.| मौजे पट्टण रा.मा. १७७ ते दत्ताजीराव जाधव हायस्कूल रस्ता | २५.०० 
कोडोली ग्रा.मा.१३१ ची सुधारणा करणे किमी ०/० ते 
३/०० ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 
२४. मौजे पट्टण मौजे पट्टण कोडोली ता. हातकणंगले जि. २५.०० 
कोडोली कोल्हापूर येथील धरणग्रस्त वसाहत अंतर्गत रस्ते 
acd करणे 
२५. मौजे पट्टण मौजे FEU] कोडोली ता.हातकणंगले, जि. २५.०० 
कोडोली कोल्हापूर येथील अंतर्गत रस्ते /गटर्स/पेव्हिंग 
ब्लॉक्स करणे. 
२६. मौजे पट्टण रेंदाळ ते कारदगा (जिल्हा हद्दीपर्यंत) रस्ता ग्रामा । २५.०० 
कोडोली ५० ची सुधारणा करणे किमी ०/० ते १/०० ता. 
हातकणंगले, जि. कोल्हापूर. 
एकूण १२५.०० 
ता.चाकुर, जिल्हा लातूर 
२७ मौजे घरणी मौजे घरणी ता.चाकुर जि.लातूर येथे मारोती । ३०.०० 
मंदिराशेजारी सभागृह बांधकाम करणे 
एकूण ३०.०० 


२. खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे शिल्लक निधीपैकी धुळे, 
कोल्हापूर व लातूर जिल्हयाकरिता उपरोक्त नमुद यादीप्रमाणे रू.४.३० कोटी पर्यंतच्या मर्यादेत 
खनिकर्म विकास निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या प्रयोजनावरील खर्च मागणी क्र.के-७ मुख्य 
लेखाशिर्ष २८५३, sale खनिकर्म व धातुविषयक उदयोग-०२ खाणींचे विनियमन व विकास-१०२ 
खनिज समन्वेषण-(००) (oy, खनिज विकास (योजनेतर) (२८५३ ०१३ 2) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. व या शीर्षाखाली महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांना सूपूर्त करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. महाराष्ट्र खनिज विकास निधीतून मंजूर करण्यात आलेली कामे कार्यान्वयन यंत्रणांनी विना 
आकारणी तत्वावर करावयाची आहे. 

४. याकामांना निधी वितरण्यास मान्यता मिळाल्याशिवाय या प्रयोजनावर खर्च करता येणार नाही. 
उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची कामे करण्यासाठी, निधी वितरीत करण्यापूर्वी महाराष्ट्र 
खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन) निधी अधिनियम २००१ व नियम २००१ मधीत तरतुदी / शासनाने 
जी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविळेली आहेत ती आणि जे आदेश दिले आहेत, त्याचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात आले आहे याची खातरजमा महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, नागपूर यांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Seal HAH: एमएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१११३१७६८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Sanjay 1112122 oad 


= , t= shtra, 
2.5.4.20=f0d616600e4d2F5 10d 1c8cc1 981 3e070ad282d2275bf6fc132a2de 


e97F14e0a6, 


serialNumber=d337930b14433dc62c0154af2bbc60bb5a6edcaa66b7f345 
hankarrao In Ge पाळ 


Date: 2019.09.24 17:13:38 +05'30' 


(संजय इंगळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (उद्योग/ खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक. 
२. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
३. उपसचिव (खनिकमी यांचे स्वीय सहायक. 
४. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. नागपूर. 


५. संबंधीत जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म शाखा, धुळे/कोल्हापूर/लातूर 
६. निवडनस्ती (उद्योग-९) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


